मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाकडे 
अर्थसहाय्याची मागणी करणाऱ्या अर्जांची 
छाननी /तपासणी करण्यासाठी समिती गठीत 


करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : मुमंसनि-२०२२/प्र.क्र.१६१/राकावि-२ 
गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार,१० वा मजला, बि विंग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १० एप्रिल, २०२३. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, मुख्यमंत्री सचिवालय क्र. मुमंसनि-२०१५/ प्र.क्र.०१/निधी कक्ष, दि.१३ 


ऑगस्ट, २०१५. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.५५८/राकावि-२, 


दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक : मुमंसनि-२०२२/प्र.क्र.१६१/राकावि-२, 


दि.१५ सप्टेंबर, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक- 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. मुमंसनि-२०२२/प्र.क्र.१६१/राकावि-२, दि.१५ 
सप्टेंबर, २०२२ च्या अ.क्र.२७ येथील, 
“डॉ.नितीन पाटील, वरिष्ठ व्यवस्थापक, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, मुंबई”, 
यांच्या ऐवजी 
“sistant निमकर्ड, सहाय्यक व्यवस्थापक-क्लिनिकळल, महात्मा ज्योतिबा फुले जन 


आरोग्य योजना, मुंबई”, 
असे वाचावे. 


कृ.मा.प. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक मुमंसनि-२०२२/प्र.क्र.१६१/राकावि-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१०१२१६२२२४१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by MAHESH MADHUKAR LAD 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25beab36016c9d18b34e813ce2c51ae 


3ba862f5ee940326a80ef8dfa067b2f3b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2B0B7B24B48EA4D47E171EF81F 
64A0D535EBB08400DA6060265D4872BADAEA 


| A D CA, cn=MAHESH MADHUKAR LAD 
Date: 2023.04.10 14:17:40 +05'30' 
महेश म.ळलाड 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा.मुख्यमंत्र्याचे अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, 

. उप सचिव (प्रशासन) मुख्यमंत्री कार्यालय, 

. संचालक/सह संचालक/उप संचालक/सहाय्यक संचालक, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, 
. लेखाधिकारी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, 

. 


सहाय्यक लेखाधिकारी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, 


१०.श्री.मंगेश चिवटे, संयोजक तथा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष प्रमुख, 
११.डॉ.नितीन पाटील, वरिष्ठ व्यवस्थापक, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, 


मुंबई, 


१२.डॉ.अविनाडा निमकर्डे, सहाय्यक व्यवस्थापक-क्लिनिकल, महात्मा ज्योतिबा फुले जन 


आरोग्य योजना, मुंबई, 


१३. निवडनस्ती (राकावि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


